अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१९-२० 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ७ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दिनांक १ एप्रिल, 
२०१९ 

२) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, 
दिनांक १६ एप्रिळ, २०१९ 

३) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 
२०१९ 

४) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, 
दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतन 
खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाळी 
वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी एकूण रुपये 
१३१,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये एकशे एकतीस कोटी पंच्याहत्तर लाख Had ) इतके 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक २ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित सर्व जिल्हा 
परिषदांना वितरीत करण्यात आले आहे. तथापि काही जिल्हा परिषदांना वितरीत केलेले 
अनुदान अपुरे पडत असून काही जिल्हा परिषदांकडे आवऱ्यकतेपेक्षा अधिक शिल्लक अनुदान 
असल्याचे कोषवाहीनीवरीलळ दिनांक १७.९.२०१९ च्या आकडेवारीनुसार आढळून 
आल्यामुळे सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात संबंधित जिल्हा परिषदांना यापूर्वी वितरीत 
केलेल्या वेतन अनुदानाचे पुनर्वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने, (0904) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१” या 
ळेखाशिर्षाखाळी ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) अंतर्गत पुढील नऊ जिल्हा परिषदांनी 
आतापर्यन्त केलेला प्रत्यक्ष खर्च व त्यांच्याकडील शिल्लक तसेच पुढील तीन महिन्यांचा संभाव्य 
खर्च विचारात घेऊन यापूर्वी वाटप केलेले एकूण रुपये ६,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा 
कोटी फक्त) इतके अनुदान पुढीलप्रमाणे कमी करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हयाचे | सन २०१९-२० करीता । सन २०१९-२०करीता । सन २०१९-२० करीता 

क्र नाव लेखाशिर्ष २२१५ १८८१ | लेखाशिर्ष २२१५१८८१ | लेखाशिर्ष 2294 १८८१ 
खाली यापूर्वी वितरीत खाली या शासन निर्णयान्वये|खाली वितरीत करण्यात येत 
केलेले एकूण वेतन ।कमी करण्यात येत असलेले| असलेले सुधारित एकूण 

अनुदान वेतन अनुदान वेतन अनुदान (३-४) 

Ea ? 2 ह टा 

१ | धुळे २६०००००० १०००००० २५०००००० 

२ | नंदुरबार ३१०००००० ५०००००० २६०००००० 

3 | जळगांव ५२५००००० ५०००००० ४७५००००० 

४ अहमदनगर ९४०००००० १७०००००० (७(9०००००० 

५ | सातारा ८०५००००० १७७७०००००० ६३५००००० 

६ | सांगली ४१०००००० ३५००००० ३७५००००० 

| 9 | कोल्हापूर (92000000 ५५००००० ६६५००००० 

८ | लातूर ६१०००००० ५०००००० ५६०००००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


अ. | जिल्हयाचे | सन २०१९-२० करीता | सन २०१९-२० करीता सन २०१९-२० करीता 
क नाव लेखाशिर्ष २२१५१८८१ | लेखाशिर्ष २२१५१८८१ | लेखाशिर्ष २२१५ १८८१ 
खाली यापूर्वी वितरीत खाली या शासन निर्णयान्वये खाली वितरीत करण्यात येत 
केलेले एकूण वेतन ।कमी करण्यात येत असलेले | असलेले सुधारित एकूण 
अनुदान वेतन अनुदान वेतन अनुदान (३-४) 
९ वाशिम ३००००००० १०००००० २९०००००० 
एकूण ४८८००००००0 ६००००००० ४२८०००००० 


जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी 
उपरोक्तप्रमाणे अनुदान तात्काळ बीम्स प्रणालीवर शासनास परत करावे. इतर जिल्हा 
परिषदांचे अनुदान शासनाने बीम्स प्रणालीवर परत घेतले आहे. उपरोक्त जिल्हा 
परिषदांकडून भविष्यात होणारा खर्च विचारात घेऊन त्यांना आवश्‍यकतेप्रमाणे अनुदानाचे 
पुन्हा योग्यवेळी वाटप करण्यात येईल. 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१” या 
ळेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रुपये ७,२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
सात कोटी वीस लाख wad ) इतके अनुदानाचे पुर्नवाटप संबंधित आठ जिल्हा परिषदांच्या 


मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


a.) जिल्हयाचे | सन २०१९-२० करीता | सन २०१९-२० करीता सन २०१९-२० करीता 
क्रो नाव लेखाशिर्ष २२१५१८८१ | लेखाशिर्ष २२१५१८८१ लेखाशिर्ष २२१५ १८८१ 
खाली यापूर्वी वितरीत । खाली या शासन निर्णयान्वये खाली वितरीत करण्यात येत 
केलेले एकूण वेतन वितरीत करण्यात येत असलेले सुधारित एकूण 
अनुदान असलेले वेतन अनुदान वेतन अनुदान (3+¥) 

Ka ? 3 & 4g 

१ पालघर 44000000 ४०००००० १५०००००० 

२ हिंगोली १(90०००००० ५०००००० २२०००००० 

३ | बीड ३५०००००० ५०००००० ४००००००० 

धि अकोला १३५००००० १३०००००० २६५००००० 

५ | अमरावती २३५००००० १७०००००० ४०५००००० 

६ | नागपूर २८५००००० ८०००००० ३६५००००० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


अ.। जिल्हयाचे । सन २०१९-२० करीता सन २०१९-२० करीता सन २०१९-२० करीता 
क्र! नाव लेखाशिर्ष २२१५१८८१ । लेखाशिर्ष 2294 १८८१ लेखाशिर्ष २२१५ १८८१ 
खाली यापूर्वी वितरीत | खाली या शासन निर्णयान्वये |खाली वितरीत करण्यात येत 
केलेले एकूण वेतन वितरीत करण्यात येत असलेले सुधारित एकूण 


अनुदान असलेले वेतन अनुदान वेतन अनुदान (3+¥) 
9 | गोंदिया १७५००००० १००००००० २७५००००० 
८ गडचिरोली १३५००००० 40000000 23400000 
एकूण १५९५००००० (92000000 239400000 
2. या शासन निर्णयान्वये पुनर्वाटप करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी 


विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. वितरीत केलेल्या एकूण रकमांपेक्षा अधिक 
खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच 
सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात 
यावी. 


2. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आव्यक निधीची मागणी 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला 
जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान 
लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Ted वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्यी (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व 
तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


षु. area परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४ / अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ व aR परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


दिनांक ८ जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००४१२५५३८२४२८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
h e a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=WSSD, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da 
a a ५ a h e 34d0a26661f5eefb602c359549d8ed451 le, 

serialNumber=7268de4066097 1f80951c66 

d0e657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb5 


Nikam Bis a Coenen Nha 
चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 

२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१२. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१३. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१४. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


